सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्गत कंत्राटदार 


यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात नवीन सुधारीत 
सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीएटी-२०२२/प्र.क्र.५०/इमा.२ 
मादाम कामा रोड, SAAT राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक:- १२/०५/२०२२ 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएटी-२०२२/प्र.क्र.५०/इमा-२, दि.११/०५/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ मध्ये करण्यात आलेली सुधारणा खालील प्रमाणे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


४) शासन परिपत्रक दि.१७/९/२०१९ अन्वये रु.३ 
लक्षपेक्षा जास्त किंमतीच्या सर्वच निविदामध्ये 80 
Capacity ची अट समाविष्ट करण्याच्या सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि आता रु.३० लक्ष 
किंमतीच्या वरील सर्व कामांसाठी Bid Capacity 
ची अट लागू करावी. तथापि एकाच कंत्राटदाराने 
एका वित्तीय वर्षात तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त कामे 
घेतली असल्यास त्याच्यासाठी त्या वित्तीय वर्षात 
पुढील निविदांसाठी बीड कॅपीसीटीची ad लागू 
राहील. या बाबत खातरजमा करण्यासाठी 
लिफाफा क्र.१ मध्ये चाळू वित्तीय वर्षात हाती 
घेतलेल्या सर्व कामांची निविदा विषयक माहिती 


सादर करणे कंत्राटदारास बंधनकारक करावे. 


४ शासन परिपत्रक दि.१७/९/२०१९ अन्वये रु.३ 
लक्षपेक्षा जास्त किंमतीच्या सर्वच निविदामध्ये Bid 
Capacity ची अट समाविष्ट करण्याच्या सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि आता रु.५० लक्ष 
किंमतीच्या वरील सर्व कामांसाठी Bid Capacity 
ची अट लागू करावी. तथापि एकाच कंत्राटदाराने 
एका वित्तीय वर्षात तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त कामे 
घेतली असल्यास त्याच्यासाठी त्या वित्तीय वर्षात 
पुढील निविदांसाठी बीड कॅपीसीटीची शर्त लागू 
राहील. या बाबत खातरजमा करण्यासाठी 
लिफाफा क्र.१ मध्ये चाळू वित्तीय वर्षात हाती 
घेतलेल्या सर्व कामांची निविदा विषयक माहिती 


सादर करणे कंत्राटदारास बंधनकारक करावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएटी-२०२२/प्र.क्र.५०/इमा.२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५१२१५४७०५६८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SACHIN MANIKRAO ४५०५५५५५५५ ८ 


WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=643026ceca9d6dc2 1fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9 

C H IVAT E ca3066f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
Date: 2022.05.12 15:49:27 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

3. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव (बांधकामे)/सचिव (रस्ते), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

७. सर्व मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

८. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 

९. सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१०. प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मर्यादित मुंबई 
११.महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.कार्यासन इमारती-२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


